प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण, मुंबईया कार्यालयाच्या 
इमारतीचे नुतनीकरण व दुरुस्तीकरीता रु.२९.०० 
लक्ष इतका निधी सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात 
उपलब्ध करुन देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:निधीवि-२०१८/प्र.क्र.१२४/प्रशिक्षण 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २४ मे, २०२२ 


वाचाः-१) वित्त विभाग, झासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३,दि.०३/०२/२०२२ 
2) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग,जासन निर्णय क्र.निधिवि २०१८/प्र.क्र.१२४/प्रशिक्षण, 
दिनांक १६.०२.२०१९,८.०१.२०२० व शुध्दीपत्रक दिनांक ५.०३.२०२१ 
३) प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण,मुंबई यांचे पत्र प्राविप्रा/आस्था-१/सा.बा./२०२१-२२/१२१, 
दिनांक २४.०२.२०२२ 
४) प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण,मुंबई यांचे पत्र प्राविप्रा/आस्था-१/सा.बा./२०२२-२३/३०९-१०, 
दिनांक १०.०५.२०२२ 
प्रस्तावनाः- 
दि. १६.१२.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण,मुंबई,या कार्यालयाच्या 
इमारतीचे नुतनीकरण व दुरुस्तीसाठी रु.१,४८,०००००/- इतक्या रक्कमेची वित्तीय व प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात आली आहे. त्यापैकी रु.९०,९७,०००/- इतका निधी बिम्स प्रणालीमार्फत सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग,इलाखा शहर विभाग,मुंबई विभाग यांना वर्ग करण्यात आला आहे.परंतू (कोविड-१९) कोरोना 
काळातील लॉकडाऊन कालावधीत निधी खर्च न झाल्यामुळे आर्थिक वर्ष २०१९-२०२० मध्ये समर्पित करण्यात 
आला होता.सदर रु.९०.९७ लक्ष इतका निधी आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये दि.०८.१२.२०२० च्या शासन 
निर्णयान्वये मंजूर करुन कार्यकारी सा.बां.विभाग,इलाखा शहर विभाग,मुबई यांना वर्ग करण्यात आला होता. 
त्यापैकीरु.९,१५,३९०/- लक्ष इतका निधी समर्पित करण्यात आला आहे. कार्यकारी अभियंता, सा.बां.विभाग, 
मुंबई यांनी अंतिम देयक अदा करण्याच्या दृष्टीने रु.२९.०० लक्ष एवढया रकमेची मागणी केली आहे. सदर 
रक्‍कम अदा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्या अनुषंगाने शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय 
घेतला आहे. 


शासन निर्णयः- 


प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण, मुंबईया कार्यालयाच्या इमारतीचे नुतनीकरण व दुरुस्तीकरीता 
सा.बां.विभाग, इलाखा शहर विभाग, मुंबई विभागाच्या स्थापत्य विभागाला वर्ग केलेल्या रु.९०,९७,४१२/- या 
रकमेपैकी रु.८१,८२,०८२/- एवढी रक्‍कम वापरली असून अंतिम देयक अदा करण्याच्या दृष्टीने रु.२९.०० लक्ष 
इतक्या निधीची मागणी कार्यकारी अभियंता,सा.बां.विभाग,इलाखा शहर विभाग, मुंबई यांनी केली आहे. 


२. सदर रक्कम आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मधील अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून मंजूर करुन “४२०२, शिक्षण, 
क्रिडा, कला व संस्कृती यावरील खर्च व१,सर्वसाधारण शिक्षण,२०२,माध्यमिक शिक्षण,(००) (०४) शिक्षण 
उपसंचाळक व शिक्षक विभागाच्या कार्यालय इमारतीचे बांधकाम (कार्यक्रम) ५३-बांधकामे (४२०२६२२८) 
लेखाशिर्षाखाली रु.२९.०० लक्ष इतका निधी बीम्स प्रणालीवर वितरित करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


पृष्ठरपैकी१ 


शासन निर्णय क्रमांकः निधिवि-२०२१/प्र.क्र.३२ /प्रशिक्षण 


३. सदर झासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका १९७८,दिनांक १७ एप्रिल,२०१५भाग-१ पहिला, 
उपविभाग-३, अनुक्रमांक-चार, नियम २७(२)(अ) अन्वये प्रशासकीय विभागास प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. कक्ष अधिकरी/अवर सचिव तथा आहरण व संवितरण अधिकारी,लेखा शाखा,मुंबई यांनी सदर निधी बीम्स 
प्रणाळीवर कार्यकारी अभियंता,सा.बां.विभाग,इळलाखा शहर विभाग, मुंबई यांना वितरित करावा. 


ष्‌. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.४७३/२०२२/व्यय-५ दि. २२/०४/२०२२ 
अन्वये दिलेल्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०५२४१४५४३४१२२१ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by TIKARAM WAMAN KARPATE 
Date: 2022.05.25 17:46:44 +05'30' 


(टि.वा.करपते) 
उप सचिव,महाराष्ट्रशासन 


१. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव. 

२. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा. उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा. मंत्री (शाळेय शिक्षण), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५. मा. राज्यमंत्री (शालेय शिक्षण), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

६. सचिव (शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग ) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

७. आयुक्‍त (शिक्षण) महाराष्ट्र शासन, पुणे 

८. राज्य प्रकल्प संचालक, समग्र शिक्षा अभियान, चर्नीरोड, मुंबई. 

९. संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१०. संचालक (प्राथमिक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

११. संचाळक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र राज्य,पुणे 

१२. संचालक (प्रौढ व अल्पसंख्याक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र (9/2), मुंबई/नागपूर 

१४. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), 9/2, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 

१५. सर्व प्राचार्य, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था (DIET) 

१६. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१७. नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१८. वित्त विभाग (व्यय-५/अर्थसंकल्प-८), मंत्रालय, मुंबई. 

१९. अर्थसंकल्प कार्यासन, झालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांनी मंजूर रक्‍कम 
बी.डी.एस.प्रणाळीवर तात्काळ उपलब्ध करुन द्यावी. 

२०. निवडनस्ती (प्रशिक्षण). 


